संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय पुणे कार्यालयातील प्रमुख लिपिक या 
पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस मुदतवाढ 
देणेबाबत. 

श्रीम. रोहिणी प्रमोद दणाणे, प्रमुख लिपिक 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन आदेश क्र. आस्थाप्र २०२२ / प्र. क्र. ४८/ आस्था २ 
मंत्रालय विस्तार, पहिळा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांकः- १६ ऑगस्ट २०२४ 


संदर्भ १. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि. १३.०६.२०२३. 
२. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे दि.११.०७.२०२४ चे 
पत्र 


शासन आदेठा 


श्रीमती रोहिणी प्रमोद दणाणे, अव्वल कारकून, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर 
यांची संदर्भाधिन दि.१३.०६.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये या विभागाच्या अधिपत्याखालील 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे या कार्यालयातील प्रमुख लिपिक या 
पदावर प्रथमत: ०१ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती, 
त्यानुसार श्रीमती दणाणे या सदर कार्यालयात दि.२१.०६.२०२३ पासुन प्रतिनियुक्तीने कार्यरत 
असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दि.२०.०६.२०२४ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. श्रीमती रोहिणी दणाणे यांच्या प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍तीस इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र.०२ च्या पत्रान्वये दि. २१.०६.२०२४ पासून मुदतवाढ देण्याची 
विनंती केली आहे. 


३. आता या आदेशान्वये श्रीम. रोहिणी प्रमोद दणाणे, अव्वळ कारकून, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, मुंबई शहर यांची या विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण संचालनालय, पुणे या कार्यालयातील प्रमुख लिपिक या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालावधीस ०१ वर्ष म्हणजेच दि.२०.०६.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. श्रीमती दणाणे 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन दिनांक १३.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप्र २०२२ / प्र. क्र. ४८/ आस्था 2 


४. सदर शासन आदेश महसूल व वन विभागा सोबत विचारविनिमय करून त्यांच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१६१५५३५८६२३४ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH ROHIDAS ८: 
CHAVAN 


(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
२. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई शहर 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)- 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. उप सचिव, (ई ७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
मा. मंत्री (इ.मा.ब.क.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव (इ.मा.ब.क.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. निवडनस्ती. 


one ७  -€४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


